राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून 
आरआयडीएफ -२८ अंतर्गत अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या १७ गोदाम 
बांधकामांना रु.३९.७० कोटी कर्ज मंजूरीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :- नाबार्ड-२०२२/प्र.क्र.७५/अर्थबळ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२३ 


वाचा :- महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, मुंबई यांचे मंजूरी पत्र क्र.एनबी/ 
एमआरओ/ एसपीडी/५६२१/१॥)१-१२१ ॥१/आरआयडीएफ-)७१/॥(महाराष्ट्रो/११५ 
आयएससी/२०२२-२३, दि. १०/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या १७ गोदाम बांधकामे पूर्ण करण्याकरीता राष्ट्रीय कृषि 
व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) महाराष्ट्र शासनास ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा XXvil 
(ARAASIVH-XXVIll) अंतर्गत वरील वाचा येथे नमूद केलेल्या मंजूरी पत्रान्वये एकूण रु.३९.७० कोटी (रुपये 
एकोणचाळीस कोटी सत्तर लाख फक्त) कर्ज देवू केले आहे. सदर कर्ज योजनेचे स्वरुप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 
(१) सदर कर्ज अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे १७ प्रकल्प दिनांक ३१/०३/२०२५ पर्यन्त पूर्ण 
करण्याकरिता उपलब्ध आहे. 
(२) नाबार्डकडून पुढील निदेश दिले जाईपर्यन्त कर्जावरील व्याज ५.२५ टक्के दराने कॅलेंडर वर्षातील दर तीन 
महिन्याच्या कालावधीनंतर देय आहे. 


(३) दिनांक ०१/०४/२०२२ नंतर, ज्या प्रकल्पांकरिता हे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाच्या आधारे देय असणारी कर्जाची रक्‍कम नाबार्डकडून मंजूर केली जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी 
(ICA हप्त्याखेरीज) कर्जाऊ रक्‍कम ही रुपये एक लक्षच्या पटीत असेळ आणि प्रत्येक मागणी ही रु.१० लक्ष 
पेक्षा कमी असणार नाही. 


(४) प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाची रक्‍कम ही कर्ज परतफेडीकरिता स्वतंत्र कर्ज आहे असे समजले 
जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणा-या कर्जाची परतफेड सात वर्षाच्या आत पाच समान वार्षिक हप्त्यात 
करावयाची आहे. या सात वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचा दोन वर्षाचा सवळतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिओड) 
समाविष्ट आहे. 

(५) नाबार्डच्या मंजूरी आदेशानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता शासनाचा सहभाग अधिक नाबार्डकडून उपलब्ध 
होणारे कर्ज अशी एकूण आर्थिक तरतूद प्रथम शासनाकडून केली जाईल. त्यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय 
तरतूद विहित वेळेत व विहीत मार्गाने करावयाची दक्षता अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने घ्यावी. 
प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर, नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्‍कम प्रतिपूर्ती स्वरुपात घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२२/प्र.क्र.७५/अर्थबळ 


शासन निर्णय :- 
(अ) शासनाने या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


(१) नाबार्डने आरआयडीएफ-२८ अंतर्गत अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे १७ 
प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता मंजूर केलेले रु.३९.७० कोटी (रुपये एकोणचाळीस कोटी सत्तर लाख 
फक्‍त) रकमेचे कर्ज शासनाने स्विकारार्ह ठरविले आहे. 


(२) नाबार्डने त्यांच्या संदर्भाधिन दिनांक १०/०३/२०२३ च्या पत्रात विहित केलेल्या अटी व शर्ती, 
शासनाने मान्य केलेल्या आहेत, तसेच नाबार्डने केलेल्या सूचनांची नोंद शासनाने घेतली आहे. या 
कर्ज योजनेकरिता वित्त विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम पाहील. 


(३) शासन नाबार्डला प्रस्तुत कर्जावर सध्या ५.२५ टक्के प्रतिशत प्रतिवर्ष या दराने व्याज अदा करेल. 
व्याजदराबाबत जे काही निदेश नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होतील त्यानुसार शासन नाबार्डला 
व्याज अदा करेल. व्याज दर तिमाही कालावधीकरिता एकूण कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर देण्यात 
येईल. कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीनंतरच्या महिन्यातील पहिल्या तारखेस व्याज देय राहील. 
जर व्याज थकीत राहिले तर थकीत दिनांकापासून त्यावर त्यावेळी अंमलात असलेल्या व्याजाच्या 
दराने व्याज देण्यात येईल. 


(४ ज्या प्रकल्पांकरिता कर्ज मंजूर झाले आहे, अशा प्रकल्पांवर सन २०२२-२०२३ मध्ये 
दि.०१/०४/२०२२ पासून आतापर्यंत प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाचे प्रतिपूर्ती स्वरुपातील मागणी अर्ज/ दावे 
नाबार्डकडे सादर करण्यात येतील. 

(4) कर्ज काढण्याच्या दिनांकापासून सुरुवातीची दोन वर्ष सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिएड) म्हणून 
समजण्यास नाबार्डने सवलत दिली आहे. या सवलतीच्या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड न 
करण्याची मुभा नाबार्डने शासनास दिली आहे. हया सवलतीच्या कालावधीची सोय उपलब्ध करुन 
घेण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्कम हे एक स्वतंत्र 
कर्ज राहील व कर्जाची परतफेड दोन वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीनंतर पाच वर्षामध्ये समान 
हप्त्यात करण्यात येईल. 

(६) नाबार्डकडून प्राप्त होणाऱ्या उपरोक्‍त कर्जाच्या समन्वयासाठी प्रशासकीय विभागस्तरावरील 
समन्वय अधिकारी म्हणून उपसचिव/सहसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांची व क्षेत्रिय स्तरावरील समन्वय अधिकारी म्हणून महाव्यवस्थापक (आभियांत्रिक) 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, ५८३/ब, गुलटेकरी, मार्कट यार्ड पुणे ४११००३ यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. प्रशासकीय विभाग स्तरावरील व क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसंबंधी सर्व जबाबदारी संबंधित समन्वय अधिकारी यांची राहील. 

(७) या शासन निर्णयातील अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या १७ प्रकल्पांची कामे 
दि.३१ मार्च, २०२५ पूर्वी पूर्ण करुन, त्याबाबत काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र अन्न व नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाने नाबार्डला ३० एप्रिल, २०२५ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 


(ब) नाबार्डकडून मिळणा-या उपरोक्त कर्जाबाबत अनुसरावयाची अर्थसंकल्पीय लेखांकन पध्दती शासन 
निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९७/प्र.क्र.३४/अर्थबळ, दिनांक २७/०३/१९९८ च्या जोडपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२२/प्र.क्र.७५/अर्थबळ 


(क) (१) नाबार्डकडून आरआयडीएफ- XXVIl खाली अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
प्रकल्पाकरिता मिळणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत NSS ऑफीसर" म्हणून सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९५/ प्र.क्र.८४/अर्थबळ, दिनांक 
१२/०२/१९९६ मध्ये पृ.क्र.४ वर "(क)" पुढे नमूद केल्याप्रमाणेच नोडल ऑफीसरच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्य 
राहतील. 


२) प्रस्तुत प्रकरणी परिचालन अग्रीम घेण्याकरिता शासन अनुमती असून, याबाबत समन्वय अधिकारी तथा 
सह संचालक, ले. व को. पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. 


) कर्जाची परतफेड करणे व कर्जावरील व्याज प्रदान करणे याकरिता लागणाऱ्या रकमा संबंधित 
लेखाशिर्षाखालील तरतूदीतून काढण्याचे अधिकार सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना प्रदान 
करण्यात येत आहेत. रकमा काढण्याच्या मंजूरी आदेशावर सही करण्याचे अधिकार"नोडलळ ऑफीसर" तथा 
सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना अथवा ते ज्या अधिकाऱ्यास प्रदान करतील त्या अधिकाऱ्यास 
प्रदान करण्यात येत आहेत. नोडल ऑफीसरकरिता विहीत केलेली कार्ये योग्यप्रकारे केळी जात आहेत,यावर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई हे देखरेख ठेवतील. 


(ड) सदर शासन निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०३२७१२२४०२८४०५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANIL RAJARAM RANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st= hi 


2.5.4.20=5a1 1e07460e3a6c033ae4a8736edbd8fSacécdbcd1b538f018 
‘9fcd: 


(अ. रा. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव 

९) उप मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

१०) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 


AW 


खी oc 
oe 0000 


9 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२२/प्र.क्र.७५/अर्थबळ 


१४) सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५) वित्त विभाग (साउ /व्यय-३ /त्रद्ष्ण व हमी नियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, मुंबई. 


१६) कार्यासन अधिकारी/नापु १६-ब अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई--४०० ०३२. 


१७ संबंधित वित्तीय संस्था (विभागामार्फत). 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKKEKEK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


पर्स “ISiq] ७९. “BL “eseaty | 
1९ (4yedes 11९००७) uses jo uonanysuoD 

*HRARIUTY “Si TEL sngyeyoy, 
10 (113९025 11४०००४) वका jo पजा य$प00 


"peaumury पत ‘uoeSpueN गृ, (purty) uoedpuEN 
१९ (AQpedes rw ogot) ee uononystOD 
“uoeder भत “epedoyd तश. ‘Ipreyey 

ye (Ayoedea LW 080०1) nada, jo uornonysu0D 
ser isiq ऊण [el ‘Taupeuny 

ye (4150९05 un oot) ०००७०७ Jo ata) 


£Lozo00000000009fz0z7q 


7 | 3 
| 


Ls» | 
ट०द०००००००००००१६द०दव re 


Beets, क्म 
6861000000००००००५६दण्य्त क्म 
ser पनत “elope "TEL ey 
३९ (Ayoedes in ००७) ५५५०७४०७३० त मी ४०0००0००००००००१६द०य्त 
५0९५४0 SIG “Iaary पा 9 
1९ (Qnedes rw ०४७) noe yo helt L61900000000009£z0zq 
“UHOEREP पनत 


“uorger पनत ‘weBeureyynyy “yey, “weeurejynpy 
३९ (Amedeo py ono) "००००७३० UONINI|sUOD| 560000000०००0००१६८०्य्व 
2" SUL [EMEA “TOL EMEA 
1९ (Ayoedeo ik oo) <UMOpOy Jo >. वश वकशध) ४७०००००००००००१६८न्टच 
E6t000000000009£z0zy e 
Z6ro00000000009Ezozg we 
TRL ‘sespey 1९ (प२९० LIV ०४० jo Timopon suo 
~ Ayoedes yyw ०92) komt लय OM, रर badd 16100000०००००००१६८०्दव 
Spooner = 


i 


: 
5 | 
i 
° 
5 
+ 
> 
टं 


= 


e 
| 
bd 
3 
ळं 
g 18 ES 
3 
bs 


3 
} 
j 


L 


ह 
:] 


- 
Z 


¥ 
ह ढे 
टं 
> 
§ 
5 


: 
(१ 
श्र 
: 


च्य नत “WORE TEL फच्पळर 
1९ (७२ 11९ ०००६) wnopep 0 Swope 


१ 
: 
WY 


8 ००५४७ __ 


8 
§ 


o 
द & 
टं 
3 
a 
= 
a 
>] 
2 
2 


ढु 
3 


I i 


३००९ प०एत४० 


३९३७ — THAXX ®4ouesy वास 


(dd9¥S94) Wwaunaedsg u0ND3}01g वरप्पाडप०3 खु sayddng [ID ‘poo, 3 3daq 4unuaweldwy 
V&aLLHSVUVHVN ~ ALVLS 

भूष्पन्त Sulseyd एप jepuvury - sumopoy Jo uoNIN.ASUOD - 1090 AGT 

1aTAdaHos 


